Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


9-8 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-१४ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , 


इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३२ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कलि - उजिअ - भूसं - विपाविम - कावि - ३७२-२०२१ : 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


ना . - एक -१ ( १५४३ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६१ - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव दहेगांव ( गो ) , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


. 


आर 


१ 


१२४ 


०३१ 


२ 


४ 


०३१ 


३ 


१ 


००२ 


४ 


०३१ 


५ 


७ 


००४ 


६ 


११ 


००७ 


७ 


१२ 


००७ 


८ 


०१२ 


१३ 
१४/१ 


९ 


० २३ 


१० 


३०८ 


०४० 


११ 


३१०/१ , ३१०/२ , ३१०/३ 


००६ 


१२ 


८ 


O 


एकूण 


१ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


३ 


अनुसूची - एक - चालू 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ ९ - एलएक्यु - ४७-२०१६-२०१७ , गाव दहेगांव ( गो ) , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


१ 


० ०४ 


२ 


२ 


००१ 


३ 


४ 


००१ 


४ 


२२६ 


१८ ९ ०० 


५ 


२२७ 


४८ ८३ 


६ 


२२८ 


६१ ९ २ 


७ 


२२ ९ 


६० ७८ 


८ 


२३१ 


१०५७० 


९ 


३ ९ ३ 


१८५ ५० 


१० 


३ ९ ४ 


९ ७५० 


११ 


३८६ 


१० ९ ४८ 


एकूण 


८५८ ७७ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५ - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव खापरी ( ढोणे ) , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


८३ / १८३ / २,८३ / ३ 


०१३ 


२ 


८६ 


०२१ 


३ 


८७ 


०१३ 


४ 


८८ 


०४२ 


५ 


८ ९ 


०३५ 


एकूण 


१२४ 


अ . क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३ ९ - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव बेलोडी , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


८ C 


००४ 


२ 


१३/१ , १३/२ 


००४ 


३ 


१८/१ , १८ / १ / अ , १८/२ 


०० ९ 


४ 


२०/१ , २०/२ 


००८ 


५ 


२२ 


००४ 


६ 


२३ 


०१० 


७ 


२४ 


००६ 


८ C 


२५ 


००१ 


९ 


२६ 


००७ 


एकूण 


१५३ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक - चालू 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६ - एलएक्यु - ४७-२०१६-२०१७ , गाव बेलोडी , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


अ . क्र . 


१ 


८ 


०११ 


एकूण 


०११ 


अ.क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७ - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव वाघापूर , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


३१ 


००६ 


एकूण 


००६ 


अ.क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८ - एलएक्यु - ४७-२०१६-२०१७ , गाव वाघापूर , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


३१ 


००६ 


WW ० 


३८ 


००१ 


३ ९ 


००८ 


एकूण 


०१५ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३८ - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव तुळजापूर , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


४४/१ , ४४/२ 


००६ 


एकूण 


००६ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९ - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव पवनार , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


. 


आर 


१ 


६ ९ ८ 


० १७ 


२ 


७०४ 


० १८ 


एकूण 


०३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक - चालू 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६३ - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव चारमंडळ , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


१ ९ ० 


०४० 


२ 


१ ९ २ / १ , १ ९ २ / २ 


० ५० 


एकूण 


अ . क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४० - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव धपकी , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


१३/१ , १३/२ 


००६ 


एकूण 


००६ 


अ . क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६० - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव आजनागांव , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे 


१ 


१४६ 


००१ 


२ 


१४८/१ , १४८/२ 


००६ 


एकूण 


००७ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव हिवरा ( हेलोडी ) , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


१३१/१ , १३१/२ 


००६ 


२ 


१३८ 


००४ 


एकूण 


०१० 


अ . क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६२ - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव आर्वी , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


२७ 


००३ 


२ 


२३ 


०१७ 


३ 


৩9 


००३ 


एकूण 


० १० 


ना . - एक -२ ( १५४३ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक - चालू 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१ - एलएक्यु - ४७-२०१६-२०१७ , गाव केदारवाडी , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


. 


आर 


१ 


७० 


0 


२ 


७१ 


००५ 


एकूण 


०७ 


अ.क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८ - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव केदारवाडी , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


७३ 


००४ 


२ 


७१ 


० ०२२० 


३ 


७० 


०१४ 


४ 


९ ४ 


० ०५ 


एकूण 


०२५२ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२ - एलएक्यु - ४७-२०१६-२०१७ , गाव जोगापूर , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


७० 


०१४ 


एकूण 


०१४ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४१ - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव जोगापूर , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


७० 


० १६ 


एकूण 


०१६ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७ - एलएक्यु - ४७-२०१६-२०१७ , गाव वरूड , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा , 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


चौ . मी . 


१ 


३२५ / १० ९ 


२ 


३२५/११० 


१२०.०० चौ . मी . 
१२०.०० चौ . मी . 
१२०.०० चौ . मी . 
१२०.०० चौ . मी . 


३ 


३२५/१११ 


३२५/११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


७ 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( 


( २ ) 


( ३ ) 
चौ . मी . 


३२५/११२ 


१२०.०० चौ . मी . 


६ 


३२५/११४ 


१२०.०० चौ . मी . 


७ 


३२५/११५ 


१२०.०० चौ . मी . 


८ 


३२५/११६ 


१२०.०० चौ . मी . 


९ 


३२५/११७ 


१२०.०० चौ . मी . 


१० 


३२५/११८ 


१२०.०० चौ . मी . 


११ 


३२५/१३२ 


१५५.०० चौ . मी . 


१२ 


३२५/१३३ 


93 


३२५/१४८ 


१५३.०० चौ . मी . 
३३६.०० चौ . मी . 
३८.०० चौ . मी 


१४ 


३२४/१ 


१५ 


३२४/४ 


१ ९ .०० चौ . मी . 


१६ 


३२४/१२ 


११.०० चौ . मी . 


एकूण 


१८१२.०० चौ . मी . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३६ - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव परसोडी , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२४२ / अ 


०१५ 


२ 


२४२/२ 


० १७ 


So w ० 


३ 


२४६/१ 


००२ 


३० ९ 


०१० 


३०८ 


०१६ 


एकूण 


०६० 


अ . क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १० - एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव कामथवाडा , तहसिल सेलु , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


३२ / १,३२ / २ 


०२७ 


२ 


३३ 


०१८ 


3 


४३ 


००२ 


एकूण 


०४७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल्वे अजनी , 

नागपूर . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


वर्धा - नागपूर तिसरी चौथी रेल्वे लाईनकरिता . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 


सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता तिसरी चौथी रेल्वे लाईन , त्या परिसरातील 


रोजगार , पायाभूत सुविधा , याबाबत 


जमीन गठीत करण्यास पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ 


व इतर लाभासंबंधात ) 


परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही , 


अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा अभ्यास 


अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची 


करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल २०१८ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 


त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 


कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


वर्धा : 


प्रेरणा देशभ्रतार , 


दिनांक : ३१ मे २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , वर्धा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


९ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३३ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक - कार्या - शिरस्तेदार - कावि -१३ ९६-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक 
एमआयएस - ११-२०१४ - सीआर - ७७ - ऐ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदई अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे ) अन्वये 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [ सदर्ह कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( झेड - ए ) ] नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त 
नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्यावतीने ‘ समुचित शासन ' म्हणून 
घोषित करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे , त्याअर्थी , 
अनुसूची - एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) अनुसूची - दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाचे प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे 


; 


आणि ज्याअर्थी , सदर्ह भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - तीन मध्ये नमूद केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये नमूद केलेला आहे ; 

; 


आणि ज्याअर्थी , या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्यास अनुसूची - पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) ; 


त्याअर्थी , सदहूं कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( ४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदहूं भूमि कायद्याच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार 


करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही : 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट - कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारीद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


> 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदहूं भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० उप - नियम ( ३ ) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 


ना . - एक -३ ( १५४३ ) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी , सदर्ह कायद्याचे कलम ३ चे पोट - कलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
विशेष भूसंपादन अधिकारी , गडचिरोली यांना कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत केलेले आहे . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव अडपल्ली , तालुका , जिल्हा गडचिरोली , त.सा.क्र . ०४ . 


अनुक्रमांक 


सर्व्हे क्रमांक 


एकूण क्षेत्र 


संपादनाखालील क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१३७ / ब / २ 


० ८३ 


०८३ 


२ 


१४३ 


०७२ 


०७२ 


3 


१४४ 


० ५४ 


० ५४ 


४ 


१४७ 


०४८ 


०४८ 


५ 


१४ ९ / ब 


०६० 


०६० 


६ 


१४२ 


१०८ 


१०८ 


७ 


१४१/२ 


० ४० 


०४० 


८ C 


१४०/१ 


० ७ ९ 


० ७ ९ 


९ 


१५०/१ 


१२४ 


१२४ 


१० 


१५२/१ 


१३ ९ 


१३ ९ 


११ 


१५१ 


०७४ 


० ७४ 


१२ 


१३८ / अ / १ 


११६ 


११६ 


१३ 


१३८ / ब / १ 


० ८६ 


० ८६ 


१४ 


१३८ / ब / २ 


० ८५ 


० ८५ 


१५ 


१३८ / क / १ 


० ८६ 


० ८६ 


१६ 


१३८ / क / २ 


० ८५ 


० ८५ 


१७ 


१ ९ ४ 


४०५ 


४०५ 


१८ 


२३५/१ 


१०१ 


१०१ 


१ ९ 


२३५/२ 


१०१ 


१०१ 


२० 


२३६ 


६२६ 


६२६ 


२१ 


२३८ 


१०५ 


१०५ 


२२ 


२३ ९ 


१४२ 


१४२ 


२३ 


२४० / अ / १ 


२०८ 


२०८ 


२४ 


२४० / अ / २ 


२६७ 


२६७ 


२५ 


२४० / अ / ३ 


२६७ 


२६७ 


२६ 


२४० / ब 


० ९ ३ 


० ९ ३ 


२७ 


२५५/१ 


०६१ 


०६१ 


२८ 


२५५/२ 


१०७ 


१०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


११ 


अनुसूची - एक - चालू 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


२ ९ 


२५५/३ 


१२१ 


१२१ 


३० 


२५५/४ 


१२१ 


१२१ 


३१ 


२५५/५ 


१२१ 


१२१ 


३२ 


२५५/६ 


१२१ 


१२१ 


३३ 


३ 


२५५/७ 


१२१ 


१२१ 


३४ 


२५५/८ 


१२१ 


१२१ 


३५ 


२५१ 


० ८१ 


० ८१ 


३६ 


२५०/१ 


१२० 


१२० 


२५२/२ 


१३ ९ 


१३ ९ 


३७ 
३८ 


२५३ 


१५३ 


१५३ 


३ ९ 


२५४ 


१५० 


१५० 


४० 


२५६/२ 


०७० 


०७० 


४१ 


२५६/३ 


१२० 


१२० 


४२ 


२६६/१ 


० १८ 


०१८ 


४३ 


२६५/१ 


० २७ 


०२७ 


४४ 


२६४/१ 


० १ ९ 


० १ ९ 


४५ 


२६३ 


०३१ 


०३१ 


४६ 


२६२/१ 


०६४ 


०६४ 


४७ 


२६१/१ 


० ४८ 


०४८ 


४८ 


२६०/१ 


०६२ 


०६२ 


२५ ९ / १ 


०८१ 


० ८१ 


५० 


२५ ९ / २ 


० ७ ९ 


० ७ ९ 


५१ 


२५ ९ / ३ 


० ७ ९ 


०७ ९ 


५२ 


२५ ९ / ४ 


०३८ 


०३८ 


५३ 


२५ ९ / ५ 


०३ ९ 


०३ ९ 


५४ 


२५ ९ / ६ 


०३८ 


० ३८ 


५५ 


२५ ९ / ७ 


०३८ 


०३८ 


५६ 


२५८/१ 


१५० 


१५० 


५७ 


१४८ / ब 


० ५४ 


० ५४ 


५८ 


१४ ९ / अ 


०६४ 


०६४ 


५ ९ 


१३७ / ब / १ 


० ८७ 


० ८७ 


६० 


१३७ / ब / ३ 


० ८३ 


० ८३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


गोंडवाना विद्यापीठ , गडचिरोली करीता जमीन भूसंपादन 


प्रकल्प कामाचे विवरण 


विद्यापीठाचे शैक्षणिक व भौतिक विकासाकरीता . 


प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे 


जिल्ह्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शिक्षणाकरीता लाभ होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे 


प्रकल्पाने भूधारक विस्थापित होत नाही . - निरंक . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


१. मा . जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांचे पत्र क्रमांक कार्या -८ / अ.का / भुसंपादन / कावि / 

३८२/२०२१ , दिनांक ३०-०३-२०२१ . 


२. कुलसचिव , गों . वि . , गडचिरोली यांचे पत्र क्रमांक गोवीग / कुसका / २५ ९ १ / २०२१ , 

दिनांक ०४-०३-२०२१ . 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) अधिका - यांचे नाव व पदनाम 


उपविभागीय अधिकारी तथा विषेश भूसंपादन अधिकारी , गडचिरोली . 


( आ ) अधिका - याचा कार्यालयीन पत्ता 


बस स्टैंड समोर , धानोरा रोड गडचिरोली . 


-निरंक . 


( इ ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण 


संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही . महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन 
अधिनियम , १ ९ ८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील 


टीप - ( १ ) उक्त जमिनीचा आराखडा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , गडचिरोली कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

( २ ) याबाबत काही आक्षेप असल्यास या कार्यालयाचे समक्ष लेखी आक्षेप अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसांचे आत सादर 


करावे . 


आशिष येरेकर ( भा . प्र . से . ) , 


गडचिरोली : 


उपविभागीय अधिकारी 


दिनांक १७ मे २०२१ . 


तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी , 

गडचिरोली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३४ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


आदेश 


दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा रद्द करून दिनांक १६ 
मार्च २०२१ ते ४ एप्रिल २०२१ पर्यंत एकूण २० दिवसांची परावर्तीत रजा 
कोविड -१ ९ संसर्ग झाल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . जी . मेश्राम , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एस . ए . 
लाडसे ( शिरनाथ ) , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट 
यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे कामकाज पाहतील . 


क्रमांक २८५ - बी - २-१-२०२१. 


श्रीमती व्ही . एम . देवर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांची दि . ५ एप्रिल , २०२१ ते दि .७ एप्रिल २०२१ रोजी पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा त्यांच्या पतीची प्रकृती ठीक नसल्यामुळे मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती व्ही . एम . देवर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . ए . लाडसे 
( शिरनाथ ) , ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३७ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . एम . देवर वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३५ . 


आदेश 


क्रमांक २ ९ ७ - बी - २-१-२०२१. 

श्री . आर . एन . बारड , जिल्हा न्यायाधीश -४ व सहा . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांचा दिनांक ५ एप्रिल २०२१ ते दिनांक १४ एप्रिल २०२१ पर्यंत 
एकूण १० दिवसांची परावर्तीत रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एन . जी . सातपुते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच 
श्री . आर . एन . बारड , जिल्हा न्यायाधीश -४ व सहा . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


क्रमांक २८६ - बी - २-१-२०२१. 


श्रीमती एस . पी . बाबर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांची 
दि . ६ एप्रिल , २०२१ ते दि . ८ एप्रिल २०२१ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा प्रकृती बरी नसल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . व्ही . राणे , सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एस . पी . बाबर , , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एन . बारड , हे 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -४ व सहा . 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३८ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . पी . बाबर , ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


आदेश 


दिनांक ९ एप्रिल २०२१ . 


क्रमांक २ ९ ८ - बी - २-१-२०२१. 

श्रीमती एम . आय . आरलैंड , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा ह्यांची दि . ६ एप्रिल , २०२१ ते दि . ९ एप्रिल २०२१ 
पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची परावर्तीत रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३६ . 


आदेश 


क्रमांक २ ९ ६ - बी - २-१-२०२१. 


श्रीमती एस . ए . लाडसे ( शिरनाथ ) , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांची दि . १६ मार्च , २०२१ रोजीची एक 


श्रीमती एम . व्ही . भाटिया , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश 
वर्धा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून श्रीमती एम . आय . आरलैंड , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


ना . - एक -४ ( १५४३ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 
दिनांक २ ९ एप्रिल २०२१ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . आय . आरलैंड , 
ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या 


असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४१ . 

आदेश 


दिनांक २२ एप्रिल २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३ ९ . 

आदेश 


क्रमांक ३१३ - बी - २-१-२०२१. 


क्रमांक ३१६ - बी - २-१-२०२१. 

श्रीमती एन . व्ही . साहु , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांची दि . ५ ऑक्टोबर २०२० ते दि . १८ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत 
एकूण १४ दिवसांची परावर्तीत रजा गृह विलगीकरण ( Home 
Quarantine ) असल्यामुळे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . ए . एस . शर्मा , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एन . व्ही . साहु , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्री . पी . बी . वराडे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , समुद्रपूर यांचा 
दिनांक १ ९ एप्रिल २०२१ ते दिनांक २३ एप्रिल २०२१ पर्यंत एकूण ०५ 
दिवसांची परिवर्तीत रजा कोविड -१ ९ संसर्ग झाल्यामुळे मंजूर करण्यांत 
येत आहे . 

श्री . एस . बी . शिरसाठ , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , समुद्रपूर 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . पी . बी . वराडे , 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , समुद्रपूर यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . व्ही . साहु ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . बी . वराडे , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , समुद्रपूर 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४२ . 

आदेश 


क्रमांक ३१७ - बी - २-१-२०२१. 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४० . 


आदेश 


क्रमांक ३१४ - बी - २-१-२०२१. 


श्री . एम . एम . गुप्ता २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांचा दिनांक ५ एप्रिल २०२१ ते दिनांक २३ एप्रिल २०२१ पर्यंत एकूण 
१ ९ दिवसांची परिवर्तीत रजा कोरोना अहवाल पॉजीटिव्ह आल्यामुळे 
मंजूर करण्यांत येत आहे . 

श्री . एस . एस . शिंदे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , वर्धा 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . एम . एम . गुप्ता 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्री . ए . जी . म्हस्के , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू यांची 
दिनांक ५ एप्रिल २०२१ ते दिनांक २१ एप्रिल २०२१ रोजी पर्यंत 
एकूण १७ दिवसांची परावर्तीत रजा कोविड -१ ९ संसर्ग झाल्यामुळे दिनांक 
५ एप्रिल २०२१ रोजी ते दिनांक २१ एप्रिल २०२१ रोजी पर्यंत मंजूर 
करण्यांत येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती ई . व्ही . धांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . ए . जी . म्हस्के , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलू यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एम . गुप्ता हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . जी . म्हस्के हे वरील 


वर्धा : 
दिनांक ३० एप्रिल २०२१ . 


आशुतोष नि . करमरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


टिप २ नुसार 


वर्धा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 

, , - 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 
A 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 

: 


